मागणी क्र.डब्ल्यू-३, मुख्य लेखाशिर्ष - 
२२०३, तंत्रशिक्षण या लेखाशिर्षाखाली ३१, 
सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) वितरीत 
करण्यास मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.७५/२२/तांशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक:-२४ मार्च, २०२३. 


संदर्भ:- 

१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र.प्रशामा-२०१३/प्र.क.०३/१३/तांशि-३, 
दि.१८/०३/२०१३. 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२. 

३) संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.१/नियोजन/निधीवितरण/सहा.अनु./२०२२/१४२, 
दि.१९/०५/२०२२. 

४ उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन ज्ञापन क्र.तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.9५/२२/तांशि-३, 
दि.१८/०७/२०२२. 

५) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन ज्ञापन क्र.तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.७५/२२/तांशि-३, 
दि.१३/१२/२०२२. 

६) संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.९/नियोजन/निधी वितरण/सहा.अनु./२०२३/५८, 
दि.१६/०२/२०२३. 

७) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.१६/०३/२०२३. 


ज्ञापन:- 

संचालक तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन दि.१६/०२/२०२३ च्या पत्रान्वये सदर योजनेतंर्गत 
येणाऱ्या वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था (व्ही.जे.टी.आय.), मुंबई या संस्थेतील पदव्युत्तर पदवीच्या 
विद्यार्थ्यासाठी वसतीगृह इमारतीच्या बांधकामासाठी रु.३३२.६१ लक्ष इतका निधी वितरीत 
करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. सन २०२२-२३ मध्ये “अभियांत्रिकी महाविद्यालये (कार्यक्रम)- 
२२०३ ०१९४” या योजनेकरीता सुधारित अंदाजामध्ये रु.२८००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित 
झालेला आहे. त्यास अनुसरुन सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत रु.३३२.६१ लक्ष (रुपये तीन कोटी बत्तीस 
लक्ष एकसष्ट हजार फक्त) इतके सहायक अनुदान (वेतनेतर) कोषागारातून आहरीत व वितरीत 
करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.9५/२२/तांशि-३, 


२. वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था (व्ही.जे.टी.आय.), मुंबई या संस्थेतील पदव्युत्तर पदवीच्या 
विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह इमारत बांधकामासाठी आतापर्यंत दिलेल्या व आता वितरित करावयाच्या 
निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे दर्शविण्यात येत आहे:- 


(रुपये लाखात) 
प्रशासकीय मान्यता | डिसेंबर, २०२२ पर्यंत | वितरीत करावयाचा | वितरीत करावयाचा 
रक्‍कम दिलेला निधी उर्वरित निधी निधी 
3842.80 3998.08 332.89 332.84 


3. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४ एप्रिळ, 2022 च्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ठातील 
अ.क्र.९ येथील अटी व शतींची पूर्तता झाल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


४. Wake Gd “मागणी क्र.डब्ल्यू-३, २२०३-तंत्रशिक्षण, १०४, अशासकीय तंत्र महाविद्यालये व 
संस्था यांना सहाय्य (०२) परिरक्षण अनुदान, (०२)(०३)- अभियांत्रिकी महाविद्यालये (कार्यक्रम) २२०३ 
०१९४, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात यावा व तो सन 
२०२२-२३ करीता मंजूर झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदरहू निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व लेखा अधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर संस्थेस चालू वर्षी दिलेल्या व यापूर्वी दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालक, 
तंत्रशिक्षण यांनी प्राप्त करुन घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


७. हे शासन ज्ञापन नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९४/१४७१, दि.२७/०२/२०२३ 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७४/२०२३/व्यय-५, दि.०३/०३/२०२३ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा सांकेतांक २०२३०३२४१३०६०६४१०८ असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANALI MILIND | ५५५४५५ 


5.4.20=e4e402a7e34267297 | 6afafS06c8f4a9d 1528c744234b2cal 30 
2837eaeeVebdd, postalCode=400032, st=Mi hi 


st=Ma 
ialNumber=C63B0A041 9FOEB37099DACAQ8E4CCCCE3BF49 1 S4BF4 
3E8881E68AC2CA3A46392, cn=MANALI MILIND SAMANT 
० 


2023.03.28 18:14:03 4-05'30' 


(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
३. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.9५/२२/तांशि-३, 


४. संबंधित संस्था (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. नियोजन विभाग /वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

७. कार्यासन साशि-१, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती/तांशि-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


